भा.पो.से. अधिका-यांच्या 
बदली/पदस्थापनेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.आयपीएस-२०२३/प्र.क्र.३५६/पोल-१. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 
दिनांक : २१ नोव्हेंबर २०२३. 


शासन आदेश. 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न यामधील तरतुदींनुसार, 
पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद भा.पो.से. अधिका-यांची, स्तंभ (३) मध्ये नमूद पदांवरुन, 
स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट पदांवर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे- 


अ.क्र. | भा.पो.से. अधिका-याचे नाव | विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
(१) (२) (३) (४) 
शि . श्री. संदीप कर्णिक पोलीस सह आयुक्‍त, | पोलीस आयुक्‍त, नाशिक शहर 
पुणे हहर 
२. | श्री. separ शिदे पोलीस आयुक्त, विशेष पोळीस महानिरीक्षक, 
नाशिक शहर व्ही आय पी सुरक्षा, 

राज्य गुप्तवार्ता विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.केंद्रीय प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायालय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व सुव्यवस्था, 
इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हा शासन आदेशा, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम 22a(2) 
मधील परंतुकानुसार, सर्वोच्च सक्षम प्रधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे 


छ. हा शासन Beat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर [ईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११२११६५४३५९६२९ असा आहे. हा शासन 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SWAPNIL GOPAL BORSE 
SWA p N | | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 

DEPARTMENT, 

.5,4.20=c6a6e7cad855fc787a96e36F1 1 fbc87a9f66cfd9bad011844 

93f2735ad885627, postalCode=400032, st: 


GOPAL BORSE लमान 
(स्वप्निल गोपाल बोरसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


शासन Sea PATH: आयपीएस-२०२३/प्र.क्र.३५६/पोल-१. 


) पोलीस आयुक्त, पुणे शहर. 
) आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) सर्व परिक्षेत्रीय विशहोष पोलीस महानिरीक्षक. 
४) सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक. 
) संबंधित पोलीस अधिकारी (WAT यहासंचाळक]; TERT राज्या यांच्यागर्फता. 
) सहायक संचालक, भा.पो.से. कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) निवड नस्ती, पोल-१. 


प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ नाशिक. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


